मराठवाडा,विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र जलद 
विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनाचा 
fers कार्यक्रम सन २०१८ या 
कार्यक्रमाअंतर्गत अल्पसंख्याक महिलांसाठी 
राबविण्यात येत असलेल्या बचतगट 
योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-माविम-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२३. 
वाचा :- 
(१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि २०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 
दि.७ ऑगस्ट,२०१९. 
(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि २०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 
दि.२४ नोव्हेबर,२०२२. 
(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिळ २०२२. 
(४) व्यवस्थापकिय संचालक,महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.माविम/लेखा/२०२३/४०२ दि.१२ जानेवारी,२०२३. 
(५) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि २०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 
दि.१६ फेब्रुवारी,२०२३. 
प्रस्तावना :- 
मराठवाडा,विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजना 
विशेष कार्यक्रम सन २०१८ या कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या महसूली 
विभागातील १४ जिल्हयांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडामार्फत अल्पसंख्याक महिलाचे 
बचतगट निर्माण करुन त्यातील सदस्याना महाराष्ट्र राज्य कौड़ल्य सोसायटी मार्फत कौशल्य 
विकासाचे प्रशिक्षण देणे, या योजनेस शासन निर्णय दि.७ ऑगस्ट,२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली होती. सदर योजना ही २ वर्षाच्या कालावधीकरीता राबविण्याची तरतूद करण्यात आली 
होती. तथापि संदर्भ क्र.२ च्या दि.२४ नोव्हेबर,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना सुधारित 
स्वरुपात राबविण्याचा तसेच योजनेचा कालावधी सन २०२१-२२ ते २०२७-२८ असा ७ वर्ष 
वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता महिला 
आर्थिक विकास महामंडळाने संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.५ दि.१६ फेब्रुवारी,२०२३ अन्वये रु.१,३१,४६,०००/- एवढे अनुदान 
वितरीत करण्यात आले आहे. आता या योजनेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीपैकी शिल्लक व उपलब्ध तरतूद वितरीत करण्याची बाब शासनाचा विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा,विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनाचा 
विशेष कार्यक्रम सन २०१८ या कार्यक्रमाअंतर्गत अल्पसंख्याक महिलांसाठी औरंगाबाद, 
अमरावती व नागपूर या महसूली विभागातील १५ जिल्हयामध्ये अंदाजे नवीन २८०० बचतगट 
निर्माण करणे व त्यातील सदस्याचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे या योजनेकरीता सन 
२०२२-२३ या वर्षात लेखाशिर्ष (२२३५ सी ४०१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु.३.१३ कोटी 
एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या ४२% च्या प्रमाणात रु.१,३१,४६,०००/- एवढा निधी शासन निर्णय दि.१६ 
फेब्रुवारी,२०२३ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने सुधारित अंदाज सन 
२०२२-२३ नुसार सदर योजनेकरीता रु.२,१९,१०,०००/-निधीपैकी रु.१,३१,४६,०००/- वजा 
जाता रु.८७,६४,०००/- एवढा निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून वितरीत करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. 
२. वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सदर योजनेच्या अंमजबळलावणीकरीता 
उपलब्ध निधीमधून महिला आर्थिक विकास महामंडळास रु.८७,६४,०००/-(अक्षरी रुपये 
सत्याऐशी लक्ष चौसष्ठ हजार फक्त) एवढा निधी मंजूर करून वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर रक्कम ई कुबेर प्रणालीद्वारे महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना अदा 
करण्यात यावी. 
४. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महिला आर्थिक विकास महामंडळाने शासनास सादर 
करणे आवश्‍यक राहिल. सदर निधीची रक्कम आहारित करण्यासाठी उप सचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी तर अवर सचिव, अल्पसख्यांक विकास 
विभाग हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 
५. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय दि. २४ नोव्हेबर,२०२२ मधील 
विहित तरतूदी व अटि शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहिल. ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्या प्रयोजनासाठीच खर्च करण्यात यावा. महिला आर्थिक विकास 
महामंडळाने खर्चाचा तपशिल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 
६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र.झेडई-१, २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३ महिला कल्याण (०१)(०१)(०१) 
मराठवाडा विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र याकरीता राबवावयाचा विशेष कार्यक्रम २०१८ अंतर्गत 
स्वयंसहायता बचतगटातील अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) (२२३५ सी ४०१) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका १९७८. भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र क्र ३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२.मधील सर्व 
अटींची व त्या सोबतच्या परिशिष्टांमधील मार्गदर्शन सूचनाची पुर्तता होत असून नियोजन 
विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४/२०२३/व्यय-१ 
दि.२३.३.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharasthra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०१६३८१८७५१४ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

SARANGKUMAR SS i 


jebSe1 2b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba7710 
ht 


Se 
, post = 400032, 
VASANTRAO PATIL ‘cassis 
DEF 259: Di 88. SSARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री /राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

११. कक्ष अधिकारी (१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

१२. कक्ष अधिकारी (का-७,का-२ रोखशाखा) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवडनस्ती ९ कार्यासन) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


